वाचा :- 


महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती 
आयोगावरील अस्थायी पदांना मुदत 
वाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :-११ मे, 2029 


१) शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग विभाग,क्र.-रामाअ- ००३/प्र.क्र.१७५/मावक-१, 


दि. १ मार्च, २००५. 


२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक :- सीबीसी-१०/२००६/ 


प्र.क्र.५७६/मावक ५, दि. २ डिसेंबर, २००६ 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक :- सीबीसी-१०/२००६/ 
प्र.क्र.५७६/मावक ५, दि. ३० जानेवारी, २०१८ 

शासन निर्णय ,वित्त विभाग क्र :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६ आ.पु.क.दि.०५ मार्च, २०१८ 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक :- सीबीसी-१०/२००६ /प्र.क्र.५७६/मावक 
दि. २८ मार्च, २०१८ 

शासन निर्णय, क्रमांक वित्त विभाग क्र:- पदनि /२०१६/प्र.क्र.८/१६ आ. पु. क. दि.०७ सप्टेंबर, २०१८ 
शासन निर्णय क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२१ फेब्रुवारी,२०१९ 

शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक :- सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक 
दि. २५ मार्च, २०१९ 

शासन निर्णय क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.११ सप्टेंबर,२०१९ 


१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१ ऑगस्ट, २०२०. 


११) 


१२) 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, 
दि. १९ मार्च, २०२०. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, 
दि.६ ऑक्टोंबर, २०२०. 


१३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१५ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जाती/ जमातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय सद्यस्थितीचा 


अभ्यास करून शासनास उपाययोजना सूचविण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०१/०३/२००५ च्या 
शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सदर 
आयोगावरील २७ अस्थायी पदांची मुदत दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी संपुष्टात येणार होती. त्यास 
अनुसरून आयोगाच्या २७ अस्थायी पदांना सुध्दा वेळोवेळी संदर्भाधिन शासन निर्णयाअन्वये मुदत वाढ देण्यात 
आलेली आहे. सदर २७ अस्थायी पदांना संदर्भ-१२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ सप्टेंबर, २०२० ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. तसेच दिनांक १ मार्च, २०२१ ते दिनांक ३१ 
ऑगस्ट, २०२१ मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


राज्य अनुसूचित जाती/ जमाती आयोगाकरीता अधिकारी/कर्मचारी वर्गाची मंजूर ५३ पदापैकी 


विवरणपत्रात दर्शवळेली २७ पदे प्रथम टप्प्यात भरण्यास दिनांक २ डिसेंबर, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 


मान्यता देण्यात आली आहे. सदर एकूण २७ अस्थायी पदांना दि.१ सप्टेंबर, २०२० ते दि.२८ फेब्रुवारी, २०२१ 
पर्यंत किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र. 
१२ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. आता आयोगाच्या सदर २७ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.१३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१ मार्च, २०२१ ते दि.३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत किंवा 
शासनाने पुढील आदेशा होईपर्यंत जे आधी घडेल तोपर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या पदावरील येणारा खर्च सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधून “ मागणी 
क्रमांक एन-३, २२२५-अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण, ०१ अनुसूचित 
जातीचे कल्याण, Coo इतर खर्च, (०१) (०३) महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग (२२२५-४०७१) ” या 
लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२) /२००४/वित्तिय 
सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४ मधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२१०५१११२३५४१०४२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAMCHANDRA DINGLE कय coon 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
१) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, 

डेअरी विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई -४०००१८. 
२) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, डेअरी 

विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई- ४०००१८. 
3) वरीष्ठ संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग,प्रशासकीय इमारत, पहिला 
मजला, डेअरी विभाग, वरळी सी, फेस, मुंबई- ४०००१८. 
आयुक्‍त समाजकल्याण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता / लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
९) उप सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०)उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) निवड नस्ती/का.मावक. 


te} 
4 
& 
9 


2S SS SSS ll 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/ मावक 


विवरणपत्र 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-१०/२००६/प्र.क्र.५७६/मावक, 


दिनांक :- ११ मे, २०२१. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या वेतनश्रेणी (रूपये) 
| 9. | सदस्यसचिव(सहसचिवदर्जा | 9 | ७८८००-२०९२०० (एस-२५) 
२. | सह संचालक (उप सचिव दर्जा) 1 १ | ७८८००-२०९२०० (एस-२५) 
३. । वरीष्ठ संशोधन अधिकारी १ ६७७००-२०८७०० (एस-२३) 
पोलीस अधिक्षक F 4] ६७७००-२०८७०० (एस-२३) 
५. | पोलिस निरिक्षक २ ४९१००-१५५८००( एस-१८) 
६. | स्वीय सहाय्यक १ ४४९००-१४२४००( एस-१६) 
७. | लघुलेखक उच्चश्रेणी २ ४१८००-१३२३००( एस-१५) 
सहाय्यक लेखा अधिकारी 1 १ | ४१८००-१३२३००(एस-१५) 
९. | कार्यालयीन अधिक्षक १ ३८६००-१२२८००( एस-१४) 
| 90. | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 1१] ३८६००-१२२८००( एस-१४) 
| 98.) १. | सांख्यिकी अधिकारी 1 १ | ३५४००-११२४००( एस-१३) 
१२. | संशोधन सहाय्यक २ २९२००-९२३०० एस-१०) 
१३. | सहाय्यक (विधी) P| ९३००-३४८०० 
१४. | वरीष्ठ सहाय्यक २ २५५००-८११००(एस-८) 
१४. | लिपिक टंकलेखक २ १९९००-६३२०० (एस-६) 
१६. | बिल लिपीक 1 १ | १९९००-६३२००(एस-६) 
१७. | वाहन चालक (कंत्राटी) २ ४०००/- 
१८.। शिपाई ४ १५०००-४७६०० (एस-१) 
एकूण पदे २७ 1 --- | 
DINESH ae anal 
RAMCHANDRA ग क eee 
DINGLE Date: 2021.08.11 1248111 +0530" तीण 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


